विभागाच्या नियंत्रणाखालील झासकीय वैद्यकीय / 
दंत / आयुर्वेद महाविद्यालये व रुग्णालयांची रुपये 
२५.०० कोटी व त्यापेक्षा जास्त अंदाजपत्रकीय 
किंमतीची बांधकामे करण्याकरीता केंद्र शासनाच्या 
अधिपत्याखालील सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या 
कंपनीप्रमाणे शासनाच्या पॅनलवर घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बांधका-२०२३/प्र.क्र.३८२/प्रशा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार,नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २३ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा : वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पीएमसी-२०१७/ १११५/ 
प्र.क्र.४२३/प्रशा-१, दिनांक २४-१२-२०१८ 


प्रस्तावना :- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखाळीळ शासकीय वैद्यकीय / दंत / 
आयुर्वेद महाविद्यालये व रुग्णालयांची रुपये २५.०० कोटी व त्यापेक्षा जास्त अंदाजपत्रकीय 
किंमतीची बांधकामे केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील प्रामुख्याने रुग्णालयीन बांधकामाशी संबंधित 
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड. एचएळएल (एचएलएल इन्फ्राटेक सर्व्हिसेस (HITES) (Subsidiary 
of HLL), एनबीसीसी (नॅशनल बिल्डींग्ज कॉर्पोरेशन लि.) व इंजिनिअरींग प्रोजेक्टस्‌ (इंडिया) 
लिमिटेड, ब्रिज अँड रुफ कंपनी लिमिटेड (इंडिया), टेलिकम्युनिकेशन कंन्सलटंटस इंडिया 
लिमिटेड व मेकॉन लिमिटेड या सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या कंपनीकडून तसेच केंद्र शासनाच्या 
अधिपत्याखालील बांधकामविषयक बाबींशी संबंधित असलेल्या अन्य सार्वजनिक उपक्रम कंपनीने 
भविष्यात वर नमूद बांधकामांसाठी स्वारस्यता दर्शाविल्यास सदर सार्वजनिक उपक्रम कंपनीसही 
शासनाच्या पॅनलवर घेण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यास दिनांक २४ डिसेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यास अनुसरून ब्रॉडकास्ट इंजिनियरिंग कंसल्टेंट्स 
इंडिया लिमिटेड या केंद्र शासनाच्या उपक्रम कंपनीस सदर पॅनलवर घेण्याबाबत शासन 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


ब्रॉडकास्ट इंजिनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड या कंपनीने, या विभागाच्या 
अधिपत्याखालील वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांच्या बांधकामासाठी स्वारस्यता 
दर्शविलेली आहे. सदर कंपनी ही भारत सरकारचा उपक्रम असलेली कंपनी आहे. 
२. सदर कंपनी महाराष्ट्र राज्यात अथवा इतर राज्यात काळ्या यादीतील (Black Listed) 
कंपनी नसावी, तसेच कंपनीच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाची महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या 
बांधकामाबाबतचा दर्जा चांगळा असावा, इत्यादी अटींच्या अधीन राहून विभागाच्या 
दिनांक २४ डिसेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीस अनुसरून ब्रॉडकास्ट इंजिनियरिंग 
कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड या केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक उपक्रम कंपनीस 


शासन निर्णय क्रमांकः बांधका-२०२३/प्र.क्र.३८२/प्रशा-१ 


शासनाच्या पॅनलवर घेण्यास व त्यांच्याकडून विभागाच्या अधिपत्याखालील महाविद्यालये व 
रुग्णालयांची रुपये २५.०० कोटी व त्यापेक्षा अधिक अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामाबाबत 
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून विहित कार्यपध्दतीने देकार मागविण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११२३११००४६३५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b 

J AYA 82406eea05963bc456f1e1e8621e5917d83 
05, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E9D37D499A521B728AEB3 
DC8EC38B759420308B9FD7816002B4AFO 
FFBF1111D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 
Date: 2023.11.23 11:30:39 +05'30' 

अधिकारी 
कार्यासन , महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ 


) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
) महालेखापाल- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर. 
) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) प्रधान सचिव, विधी व परामर्शी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 


AD 


3 


oC 


o~ 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

सर्व मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 

औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय/आयुर्वेद/दंत महाविद्यालये व रुग्णालये, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई., 

निवड नस्ती (प्रशा-१) 


£39) 


XN ७. 


2) 


१२ 
१३ 
१8 
१५ 
१६ 
१७ 


*२>< <->  '--. > <ः-> *&-- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


